जून ते ऑक्टोबर, 2023 या कालावधीतील 
विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित 
होणाऱ्या नागरिकांना fasts दराने मदत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.१६८/म-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जुले, २०२३. 


वाचा : 

१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०१२/प्र.क्र. १५७/म-३, दि. ३०.१.२०१४ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलळएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि.२७.०३.२०२३ 
3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलळएस-२०२३/प्र.क्र.५२/म-३, दि.२२.०६.२०२३. 
४) मंत्रिमंडळाच्या दि.२७ जुले, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णय. 


प्रस्तावना:- 

राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्यासाठी 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ४८(२) अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDR) ची 
स्थापना करण्यात आली आहे. या निधीमध्ये केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के या 
प्रमाणे अंशदान दिले जाते. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, 
त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), ढगफुटी टोळधाड, थंडीची लाट व 
कडाक्याची थंडी या १२ नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत अनुज्ञेय आहे. 


२. केंद्र शासनाने विहित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त राज्य शासनाने शासन निर्णय, महसूल 
व वन विभाग दि.३० जानेवारी, २०१४ अन्वये घोषित अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण 
व आकस्मिक आग तसेच शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.२२ जून, २०२३ अन्वये घोषित सततचा 
पाऊस या स्थानिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना देखील राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
दरानुसार मदत देण्याचे धोरण निश्चित केळे आहे. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.२७ मार्च, २०२३ 
अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे मदतीचे सुधारित निकष व दर दि.१ नोव्हेंबर, २०२२ पासून लागू 
करण्यात आले आहेत. 

३. दि.१९ ते २३ जुले, २०२३ रोजी राज्यातील काही भागात विशेषत: अकोला, वाशिम, यवतमाळ व 
बुलडाणा या जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळास सादर केलेल्या 
प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाच्या दि.२७ जुले, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन चालू 
पावसाळी हंगामामध्ये म्हणजेच जून ते ऑक्टोबर, 2023 या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर यासारख्या नैसर्गिक 
आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या नागरीकांना पुरेशी मदत व्हावी याकरीता काही बाबींवर वाढीव दराने मदत 
देण्याबाबतचा शासन आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.१६८/म->३ 


शासन निर्णय:- 
चालू पावसाळी हंगामामध्ये म्हणजेच जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर 
यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता arte बाबींवर विशेष दराने मदत देण्याचा 


शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
अ. मदतीची बाब व राज्य आपत्ती राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदत निधी देण्यासाठी 
क्र निकष प्रतिसाद निधीचे । निधीचे मदतीचे निकष व कार्यपध्दती 
मदतीचे प्रचलित विशेष दर 
दर 
| दोन दिवसापेक्षा 31) प्रतिकुटुंब | 3) wiped रू.५००० | वाढीव दराने होणारा रु.५००० 
अधिक रू.२५०० कपड्यांचे | कपड्यांचे नुकसानीकरिता | खर्च राज्य शासनाच्या निधीतून 
कालावधीकरिता नुकसानीकरिता ब) प्रतिकुटुंब रू.५००० | म्हणजेच लेखाशिर्ष २२४५ 
क्षेत्र / घर पाण्यात | बो प्रतिकुटुंब | घरगुती भांडी/वस्तु यांच्या | २१९४ मध्ये खर्ची घालण्यात 
बुडालेले रू.२५०० घरगुती | नुकसानीकरिता यावा. 
असल्यास/घरे भांडी/वस्तु यांच्या । टिप - दोन दिवसापेक्षा | दोन दिवसापेक्षा अधिक 
पूर्णत: वाहून गेली | नुकसानीकरिता अधिक कालावधीकरिता | कालावधीकरिता क्षेत्र / घर 
असल्यास/ पूर्णत: क्षेत्र / घर पाण्यात बुडले | पाण्यात बुडले असल्याची अट 
क्षतीग्रस्त झाली असल्याची अट शिथिल । शिथिल केल्यामुळे द्यावयाच्या 
असल्यास करण्यात येत आहे. मदतीच्या प्रकरणात संपूर्ण 
निधी (रु.१०,००० राज्य 
शासनाच्या निधीतून म्हणजेच 
लेखाशिर्ष २२४५ २१९४ मध्ये 
खर्ची घालण्यात यावा. 
२ | दुकानदार नैसर्गिक आपत्तीमुळे | जे स्थानिक रहिवाशी | याबाबीसाठी होणारा खर्च 
दुकानदारांना आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक | राज्य शासनाच्या निधीतून 
द्यावयाच्या मदतीची | मतदार यादीत आहे व जे | करण्यात यावा. 


बाब राज्य आपत्ती 
निधीमध्ये समाविष्ट 
नाही. 


रेडठानकार्ड धारक आहेत 


अशा 


दुकानदारांपैकी 


अधिकृत (नोंदणीकृत व 


महाराष्ट्र 
आस्थापना 
१९४८ 

परवानाधारक) 


दुकाने 


व 


अधिनियम 
खालील 
दुकानदार 


यांना पंचनाम्याच्या आधारे 


प्रत्यक्ष झालेल्या 


नुकसानीच्या ७५ टक्के 


रक्‍कम किंवा 


जास्तीत 


जास्त रू.५०,०००/- पर्यंत 
आर्थिक मदत देण्यात यावी. 


(लेखाशिर्ष २२४५ २३८१) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.१६८/म-३ 


३ | टपरीधारक नैसर्गिक आपत्तीमुळे | जे स्थानिक रहिवाशी | याबाबीसाठी होणारा खर्च 
टपरीधारकांना आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक | राज्य शासनाच्या निधीतून 
द्यावयाच्या मदतीची | मतदार यादीत आहे व जे | करण्यात यावा. 

बाब राज्य आपत्ती | रेडानकार्ड धारक आहेत । (लेखाशिर्ष २२४५ २३८१) 
निधीमध्ये समाविष्ट | अशा टपरीधारकापैकी 
नाही. अधिकृत (नोंदणीकृत व 
परवानाधारक) टपरीधारक 
यांना पंचनाम्याच्या आधारे 
प्रत्यक्ष झालेल्या 
नुकसानीच्या ७५ cab 
रक्‍कम किंवा जास्तीत 
जास्त रू.१०,०००/- पर्यंत 
आर्थिक मदत देण्यात यावी 


२. मदतीची रक्कम प्रदान करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या इतर अटीव शार्ती 
लागू राहतील. 


३. पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. त्यानंतरच यासाठी निधी 
वितरित केल्यानंतर रक्‍कम आहरित करून लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये हस्तातंरित करावी. सदर निधी 
अनावऱ्यकरित्या SERA करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची 
कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात यावा. तसेच लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपझील केंद्र शासनाच्या ndmis.mha.gov.in या 
संकेतस्थळावरील प्रणालीमध्ये भरण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी करावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : २४४/व्यय-९/२०२३, दि.२६ 
जुले, २०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०७२८१४२९३७४७१९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
SANJAY OR che GORMAN OF MAGARIN 


2.5.4.20=637 145fd393d6d5c713e94e6da7bc6bee2301 


A U D ) U M B A R 1448b7fc64d138630b9c76ae7a2, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=FCF7172A73579B34FA622983D8FB6477 


80FBEF1D35A1CA975955EB9193F3F800, cn=SANJAY 
D ) H A R U R KA R AUDUMBAR DHARURKAR 


Date: 2023.07.28 19:33:20 +05'30° 


(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
.  मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


१०, 
११. 
१२. 
१३. 
qe. 
१५. 
१६. 


विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त)/प्रधान सचिव (कृषी), मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्त. 

सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

वित्तिय सल्लागार व सहसचिव मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्राळय,मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

कार्यासन अधिकारी (म-११/ब-१), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 

निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३) 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.१६८/म->३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


